सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- गळीतधान्य व 
तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये 
गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी 
(TRFA- Oilseed) सर्वसाधारण प्रवर्गाचा 
रु.८५.६५ लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-१०१९/प्र.क्र.१०१/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१९ 


. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि. ०१/०४/२०१९ 
. केंद्रीय कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र F.No.¥-9/2098-20/NFSM 


(OS & OP)/C.No. ६८१६७, दि. २६ जून, २०१९ 


३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ओओपी-२०१९/प्र.क्र.४०/४-ओ,दि.०८ जुले, २०१९ 


षु. 


केंद्रीय कृषि व TAHT कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र F.No.2-28/2098-NFSM- 
OS, दि. १७ ऑक्टोबर,२०१९ 

कृषि आयुक्तालयाचा प्रस्ताव जा.क्र.विप्रर/राअसुअ-गळीत/भात पड क्षे./प्र.मा.प्र/प्र.क्र.१२/ 
३९९७ ,१९/दि.१९ ऑक्टोबर, २०१९ 


६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. रागते-१०१९/प्र.क्र.८७/४-अ,दि.०७ नोव्हेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र No.98-9/2098-CA-l, 
दि. ०८ नोव्हेंबर, २०१९ 


ढु कृषि आयुक्‍तालयाचा प्रस्ताव जा.क्र.विप्रर/९5॥/॥ TRFA Oil १९-२०/वि.मा.प्र.प.हप्ता/प्र.क्र.१२/ 


६८९३/१९, दि.२७ नोव्हेंबर, २०१९ 


केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत (गळीतधान्य व तेळताड) 
अभियान राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.२ येथील दि.२६ जून, २०१९ च्या पत्रान्वये रु.५२७२.८६ लाख (केंद्र हिस्सा 
रु.३१६६.६० लाख व राज्य हिस्सा रु.२१०६.२७ लाख) एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला आहे. 
सदर रकमेच्या कार्यक्रमास संदर्भ क्र.३ येथील दि.०८ जुले, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आळी आहे. 

केंद्र शासनाने सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य 
व तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी TRFA Oilseed 
कार्यक्रमासाठी संदर्भ क्र.४ येथील दि.१७ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण रु.१०८.७१ लाख रकमेच्या 
कृती आराखडयास मंजूरी दिली आहे. त्यास संदर्भ क्र.६ येथील दि. ०७ नोव्हेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१०१/४ओ 


केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.9 येथील दि.०८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० करीता 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे 
उत्पादन वाढविण्यासाठी TRFA Oilseed रु.६५.२२ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार 
कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 


१. सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेळताड 


अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी TRFA Oilseed 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹८५.६५ लाख (रुपये पंच्याऐंशी लाख 
पासष्ट हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे 
विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(₹लाख) 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- सर्वसाधारण प्रवर्ग 
गळीतधान्य व तेलताड केद्र हिस्सा 60%) | राज्य हिस्सा ७०% | निकल गेप 
५१.३९ ३४.२६ ८५.६५ 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये 


गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी TRFA Oilseed उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा 
₹५१.३९ लाख (रुपये एक्कावन लाख एकोणचाळीस हजार फक्त) निधी व राज्य हिस्याचा ₹३४.२६ 
लाख (रुपये चौतीस लाख सव्वीस हजार फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१९-२० करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


प्रवर्ग =| मागणी क्र. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
(केंद्र हिस्सा) (राज्य हिस्सा) 
सर्वसाधारण | [0-३ २४०१ ४६१४ 2¥o9A238 


. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात पड 
क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA-Oilseed) उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण 
₹८५.६५ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PEMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत 
करावा. 
सन २०१९-२० मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१०१/४ओ 


षु. 


अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
१ | आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, 
२०१९ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१२१६४०५७४८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

अगा sre monn 


'a5209c984c11d29291 2b642bdfd322826e4276F 
3, 


bss fa 9110623, postalCode: 
M A H AV E E R treet=MADAM CAMA ROAD,MANTRALAYA,MUMBAI, 


INumber=43d7bb272129cd1382853268481cb2ceee1f23 
-b71084bc36ffeed02, ou=NA, ०७0४६२ 


6d GOVERNMENT OF 
BA LASA H E B MAHARASHTRA, cn=ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 
05 


Date: 2019.12.12 16:44:53 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१०१/४ओ 


१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती-४अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


